विधानमंडळाच्या जुन-जुलै, २०२४ च्या 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२४-२५ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : पूरक-२०२४/प्र.क्र.३६/२०२४/२५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा - वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक पूरक- २०२४/प्र.क्र.७९/अर्थ-३, दि.२९/०७/२०२४. 
शासन परिपत्रक :- 
वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दिनांक २९.०७.२०२४ चे परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


आहे. सदर परिपत्रकाचे कृपया अवलोकन करावे. 


२. सन २०२४-२५ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ९ जुले, २०२४ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि.३१ मार्च, २०२५ रोजी 
संपणाऱ्या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन विधेयक, २०२४ (सन 
२०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक - २८) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दिनांक २५ 


जुले, २०२४ यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 


३. वित्त विभागाच्या दिनांक २९ जुलै, २०२४ च्या परिपत्रकानुसार, पुरवणी विनियोजन 
अधिनियमानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीद्वारे एकूण 
रू.३९,५९,६०,०००/- (अक्षरी रूपये एकोणचाळीस कोटी एकोणपन्नास लाख साठ हजार मात्र) (अनिवार्य) 
(दत्तमत) इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या तरतूदींना नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता 
प्राप्त झाल्यानंतर पुरक मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधित योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेश स्वतंत्ररित्या 
संबंधीत योजना अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे सोबतच्या 
विवरणपत्राच्या स्तंभ क्रमांक ९ मधील संबंधित कार्यान्वयन / नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात येतील 
पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार, मंजूर झालेल्या पूरक मागण्यांच्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या पूरक मागणी 
संदर्भात यथास्थिती नियोजन व वित्त विभागाकडे तसेच अनिवार्य खर्चाच्या पुरक मागणी संदर्भात वित्त 


विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पूरक मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर मान्यतेसाठी सादर करावेत. 
४. तसेच असेही सूचित करण्यात येते की, मूळ तरतूद अखर्चित असल्यास पुरवणी मागणी वितरीत 
करण्यासाठी विवक्षित कारणे असल्याशिवाय सरसकट प्रस्ताव नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाकडे पाठवू 


नयेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२४/प्र.क्र.३६/२०२४/२५, 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०८१७०३१०५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by POONAM APPASAHEB NIKAT 


POONAM य वय NS 
APPASAHEB NIKAT का 


htra, O = 

HTRA, OU = GENERAL 
TRATION DEPARTMENT 
ate: 2024.08.08 17:22:06 +05'30' 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे (पूनम निकत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - सहपत्रासह माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई (२ प्रती). 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- २, नागपूर (२ प्रती). 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई (२ प्रती). 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर (२ प्रती). 

५. सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सा.प्र.वि./ कार्या - रोखशा, Arad, भाप्रसे-३), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

. कक्ष अधिकारी, (का.१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. कक्ष अधिकारी (अर्थ-३, अर्थ-१४ व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. निवडनस्ती (कार्या-अर्थस. 


on ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : पूरक-२०२४/प्र.क्र.३६/२०२४/अर्थसं, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र. 
सन २०२४-२५ मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या FAS, २०२४ चे तृतीय (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मधील पुरक मागण्यांची यादी. 


(रू. लाखात) 
बाब | पृष्ठ संबंधित नियंत्रण संबंबित सह 
अक्र | | 2 लेखशीर्ष धत नियंत्रण अधिकारी । कार्यक्रम | अनिवार्य एकूण ह| कार्यासन 
क्रमांक । क्रमांक सचिव/उप सचिव 
Ee & ८ |. ९ | Late] 
मागणी क्रमांक ए-४ रि ca rhe २५०.०० नी रोखशा 
२०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा के Meas isa) (२६-रोख) 
Secretary, G.a.d. Desk- 
00 ०९०, सचिवालय (00) (00) (०१) सामान्य 26, Mantralaya, 
प्रशासन विभाग (अनिवार्य) (२०५२ ००२५) Mumbai 
१३, कार्यालयीन खर्च 
२ 0005 -Joint २५००.०० | > रोखशा 
मागणी क्रमांक ए-४ Secretary/deputy (२६-रोख) 
२०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा Secretary, G.a.d. Desk- 
०० ०९०, सचिवालय (00) (00) (०१) सामान्य 26, लवू a, 
प्रशासन विभाग (अनिवार्य) (२०५२ ००२५) पेत 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी 
वि २०९.६० श्री.अंबादास मावत 
मागणी क्रमांक ए- साहेबराव चंदनशिवे, 
मागणी यती ‘4 as 80009 - Director And eee (३९) 
२०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा Officiating 
00 ०९०, सचिवालय (००) (०९) माहिती तंत्रज्ञान | Joint/deputy Secretary, 
संचालनालय (अनिवार्य) (२०५२ ०४७३) (information 
Technology), Mumbai 
१३, कार्यालयीन खर्च 
¥ मागणी क्रमाक ए-९ ॥0015- 2000,00 श्रीम. भाप्रसे-१ 
४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली JOINT/DEPUTY सु.मो.महाडिक, सह | (१०) 
खर्च SECRETARY, G.A.D., सचिव 
०००५१, बांधकाम (००) (००) (०२) भारतीय Pea 
प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी मुंबई येथे र 
फॅसिलिटी सेंटरचे बा MUMBAI. 
फॅसिलिटी सेंटरचे बांधकाम (कार्यक्रम) (४०७० 
णा क्रमाक U-¥ =| oR, सचिवालयीन-सवेसाधारण सेव |_०.००_ | २९५९.६० । २९५९.६० 
मागणी क्रमांक ए-९ |४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली ख | 0.00 | %o00.00 | ९०००.०० 
'एकूण सामान्य प्रशासन विभाग (दत्तमत) |_०.००_|_३९५९.६० | ३९५२.६० 
POONAM DN: CN | BOONAM APPASAHEB NIKAT. C= IN, 


MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2024.08.08 17:22:37 +05'30' 


APPASAHEB NIKAT 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


